जलसंपदा विभगातील क्षेत्रीय आस्थपनेवरील 
नामनिर्देशानाच्या कोटयातील कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) गट- ब (अराजपत्रीत) या संवर्गाची पदे 
सरळसेवने भरण्यासाठी राज्यस्तरीय निवड 
समिती पुनर्गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र राज्य 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : नियुक्‍ती-१११८/(१८५/२०१८)/आ(तांत्रिक) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : १८/११/२०१९ 


संदर्भ : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०/आ.पु.क., दिनांक १६ मे, २०१८, 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.प्रानिमं-१२१६/(प्र.क्र.६५/१६)/१३-अ, 

दि.१३ जून, २०१८ 

3) सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) शा. नि.क्र. तातंस-०८८/२७/२०१६-७॥३ IT (MH), 

दि.१९ सप्टेंबर, २०१७. 

४) शासन निर्णय क्र. नियुक्‍ती-१११८/(१८५/२०१८)/आ(तांत्रिक), दि.०१ मार्च, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


जलसंपदा विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गामधीळ 


सरळसेवेची रिक्त असलेली पदे भरण्याकरीता अनु.क्र. ४ वरील दिनांक ०१ मार्च, २०१९ च्या शासन 


निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. श्री.अ.प्र.कोहीरकर, सदस्य तथा मुख्य अभियंता, जलसंपदा 


विभाग, औरंगाबाद यांची कार्यकारी संचालक पदी पदोन्नती झाली असल्याने त्यांच्या जागी अन्य सदस्याची 


नियुक्‍ती करणे विचाराधीन होते. त्यांच्या ऐवजी श्री.अ.पा. आव्हाड, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 


औरंगाबाद यांची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. तसेच सदर समितीमधील अनु. ५ व ६ वरील 


अधिकाऱ्यांची बदली झालेली असल्याने पदनामात बदल करुन खालीलप्रमाणे समिती पुनर्गठित करण्यात 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | नाव पदनाम व कार्यालयाचे नाव समितीतील 
पदनाम 

यि श्री.वि.गि.राजपूत | मुख्य अभियंता (विनिदिष्ट प्रकल्प )जलसंपदा, विभाग,पुणे अध्यक्ष. 

२  श्री.सं.दे.कुलकर्णी | मुख्य अभियंता,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगांव सदस्य. 

३ | श्री.अ.पा. आव्हाड | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद सदस्य. 

४ | श्री.रा.वि.जलतारे | मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, (विशेष प्रकल्प, अमरावती । सदस्य. 

५ | श्री.अ.रा.कांबळे | सह सचिव तथा मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, | सदस्य. 
मुंबई-३२. अ.जा./अ.ज./इ.मा.व.या प्रवर्गातील अधिकारी(गट-आ) 

६ । श्री.जि.मो.शोख = | मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, नागपूर सदस्य. 
अल्पसंख्याक प्रतिनिधी गट-अ मधील अधिकारी 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः नियुक्‍ती-१११८/(१८५/२०१८)/आ(तांत्रिक) 


७ । श्रीम.स.चं.बोधेकर अधिक्षक अभियंता,दक्षता पथक,ठाणे माहिला अधिकारी (गट-अ) । सदस्य. 


८ | श्री.बा.ज.गाडे अधिक्षक अभियंता व संचालक,पाटबंधारे व संशोधन व विकास | सदस्य सचिव. 
संचालनालय, पुणे. 


२. उपरोक्त राज्यस्तरीय निवड समिती ही जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय 
आस्थापनेवरील नामनिर्देशानाच्या कोटयातीळ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील 
सरळसेवेने भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या 
कार्यपध्दतीनुसार, अटी व शर्तीचे पालन करुन भरती प्रक्रिया पार पाडण्यास जबाबदार असेल. 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१११९१२५९४१३९२७ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Uddhav Rabhaji 0000000010 


ra, 
4.21 b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f0210852 
7986e098afc27201f30, 


र्र serialNumber=2d80774c9ed65eca9be69006934bfb5c4ca32ab0 
a h | p h a e dc1a2ec5746398458bdf1c37, cn=Uddhav Rabhaji Dahiphale 


Date: 2019.11.19 13:04:07 +05'30' 


(उध्दव दहिफळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) सचिव (लाक्षेचि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सचिव ( प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८) सर्व विभागीय आयुक्त, 
९) सर्व जिल्हाधिकारी, 
१०)सर्व सहसचिव / उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
१२) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
१३) सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१२, मंत्रालय, मुंबई 
१४) वित्त विभाग/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती. 


म el आ आहा a) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


